मौजे भुवनेश्वर ता. रोहा जि. रायगड येथे १०० 
खाटांचे स्त्री रुग्णालय "विशेष बाब" म्हणून 
स्थापन करण्यास मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/प्र.क्र.२०८/आ-३ अ 
१० वा मजला, संकुल इमारत 
गो.ते.रुग्णालय आवार, मुंबई-४००००१ 
दिनांक २४ फेब्रुवारी ,२०२२ 


वाचा:- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर) मुंबई यांचे पत्र क. संआसे/ /कक्ष-३/ टे- 
७/ मौजे भुवनेश्वर ता. रोहा जि. रायगड स्त्री रुग्णा १०० खाटा ठा. मं.३२ /श्रेजा.क्र. १३१०१-०२/२१ दि. 
१३.०८.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


मौजे भुवनेश्वर ता. रोहा जि. रायगड येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय स्थापन करण्यास "विशेष 


बाब" म्हणून मान्यता देण्याचा प्रस्ताव आरोग्य सेवा आयुक्तालयाने सादर केला आहे. त्यानुसार 


याबाबतचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. यासंदर्भात पुढीलप्रमाणे निर्णय घेण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय :- 


मौजे भुवनेश्वर ता. रोहा जि. रायगड येथे १०० खाटांचे स्त्री रुग्णालय "विशेष बाब" म्हणून 


स्थापन करण्यास या शासन निर्णयान्वये मान्यता देण्यात येत आहे. 


२. सदर १०० Gera स्री रुग्णालयासाठी विहीत पध्दतीने जागा उपलब्ध करुन तेथे बांधकाम व 


पदनिर्मिती करणे याबाबत स्वतंत्रपणे कार्यवाही करण्यात येईल. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२१/ प्र.क्र. २०८/आ-३ अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२२०२२४१२१९५५४२१७ असा आहे. हा आदेडा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


८. 
र्‌. 


DEEPAK 
NIVARTTI 


KENDRE 3; 
(दी. नि. केंद्रे) 
अवर सचिव » महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, महाराष्ट्र-१/२ (लेखा परीक्षा) (लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई नागपूर. 


आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 
संचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई. 


सहसंचालक, आरोग्य सेवा, (रुग्णालये-राज्यस्तर) मुंबई. 


. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, मुंबई मंडळ, ठाणे. 


. जिल्हा शल्य चिकित्सक, रायगड 
. जिल्हा कोषागार अधिकारी, रायगड. 


नियोजन विभाग, (का.१४७२) मंत्रालय, मुंबई. 
वित्त विभाग (व्यय-१३), मंत्रालय, मुंबई. 


१०.कार्यासन अधिकारी, सेवा-२/सेवा-३/ सेवा-५/अर्थसंकल्प, सा.आ.वि. मंत्रालय, मुंबई 


११.निवडनस्ती (आरोग्य ३-अ) 


पृष्ठ २ पैकी २ 


